Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक २७ ] 


शुक्रवार , मे ३१ , २०१ ९ / ज्येष्ठ १० , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९० . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २८ मे , २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्र .-टिपीएस- २४१७-२७१ - प्र.क्र.१२८-२०१७- नवि- ९. 

ज्याअर्थी, नागपूर येथील विकास योजना शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४ ९६-२६४३- सी.आर .३००( ए) -नवि -९ , 
दिनांक ०७-०१-२००० व अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४००-१६२८ -प्र.क्र.२००-२०००- नवि -९ , दिनांक १०-०९-२००१ अन्वये मंजूर झाली असून 

ती 
अनुक्रमे दि . ०१-०३-२००० व २१-०९ -२००१ पासून अंमलात आली आहे . तसेच शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४०१-८५५- प्र.क्र .७६- नवि-९ , 
दिनांक २७-०२-२००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे पुर्ण करण्यात येत असलेल्या सात सुधार योजनांसाठी “नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नागपूर 
सुधार प्रन्यासची घोषणा करण्यात आली आहे ( “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे बोरगांव येथील खसरा क्र . १५७/१, १५७/२, ५८/३, ५९/२, ५९/ ३, ५४/२, आणि ५५ या मंजूर 
अभिन्यासातील भूखंड क्र . ४७ ते ५१ च्या दक्षिणेकडील खुल्या जागेवरील क्षेत्र १२८ ९ .४८ चौ.मी. क्रिडांगणासाठी नामनिर्देशित आहे . ( यापुढे “ उक्त 
जागा ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर यांनी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) 
म्हणून , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . १९ ४, दिनांक २९ - १२-२०१५ नुसार उक्त जागा नामनिर्देशित क्रिडांगणामधुन वगळून रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्याचे ठरवून, त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( १) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्ताव 
मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर दिनांक ०८-०१-२०१९ 
रोजीच्या मा . मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता प्राप्त करुन उक्त फेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालकानी शासनाच्या धोरणानुसार सन २०१८-१९ या वर्षातील बाजारमुल्यदर तक्त्यानुसार उक्त जागेमधील जमीन 
दराच्या ५ टक्के दराने येणा- या अधिमूल्य रकमेपैकी ५० टक्के शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये ७,४७,२६० /- सहायक संचालक 


ना .- एक- अ-१ ( १५६१ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ३१ , २०१९ / ज्येष्ठ १०, शके १९ ४१ 


नगररचना, नागपूर शाखा, नागपूर यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ०६-०५-२०१९ रोजी जमा केलेली आहे . आणि नियोजन प्राधिकरणास देय 
असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ७,४७,२६० /- आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर यांचेकडेदिनांक ०४-०५-२०१९ रोजी जमा 
केलेली आहे. 

त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( २) अन्वये व त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दि . ०७-०१-२००० ची विकास योजना मंजुरीची 
अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दि . ०७-०१-२००० च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे 

नोंद 
“मौजे बोरगांव येथील खसरा क्र . १५७/१ , १५७/२, ५८/३, ५९/ २, ५९/ ३, ५४/२ आणि ५५ या मंजूर अभिन्यासातील भूखंड क्र . ४७ ते ५१ च्या 
दक्षिणेकडील खुल्या जागेवरील क्षेत्र १२८ ९.४८ चौ.मी. नकाशात दर्शविल्यानुसार क्रिडांगणाचे नामाभिधान मधुन वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . ” 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/ भाग नकाशा आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर यांच्या कार्यालयात , नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . प्र . सोनारे , 


कार्यासन अधिकारी 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ १ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai - 400 032 , Dated the 28th May , 2019 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No. TPS - 2417-271 - CR- 128-2017- UD- 9. 


Whereas, Revised Development Plan of Nagpur has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department s Notification No. TPS - 2496-2643 - CR -300 ( A ) -97 -UD - 9 , dated the 7th January, 2000 and 
Notification No. TPS - 2400-1628 -CR - 200-2000 -UD -9 , dated the 10th September, 2001 and has come into force with 
effect from the 1stMarch , 2000 and 21st September, 2001 respectively. Also Nagpur Improvement Trust has been 
declared as “ Planning Authority” for the seven Improvement Schemes being completed by the Nagpur Improvement 
Trust vide Government Notification No. TPS - 2401-855-CR - 76 -UD -9 , dated the 27th February 2002 (hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan ” ) ; 

And whereas, in the said Development Plan , there is area designated as Play Ground admeasuring 1289.48 Sq . 
Mt. on the South Side of Plot No. 47 to 51 in approved layout in Khasara No. 157/1, 157/2 , 58/3 , 59/2 , 59/3 , 54/2 and 
55 , Mouje Borgaon (hereinafter referred to as “ the said Land ” ) ; 

And whereas, the Nagpur Municipal Corporation ,being the Planning Authority (hereinafter referred to as “ the 
said Planning Authority ” ) vide its General Body Resolution No. 194, dated 29-12-2015 has resolved to delete the said 
land from the designated Play Ground and to include the same in Residential Zone. Accordingly after following all 
the legal procedure as per the provisions of sub -section ( 1) of Section 37 of the said Act, submitted a modification 
proposal to the Government, for its sanction , ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ३१ , २०१९ / ज्येष्ठ १० , शके १९ ४१ 


3 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra 
State , Pune, and after obtaining approval from Hon ble Cabinet on 08-01-2019 , the Government is of opinion that the 
proposed Modification should be sanctioned with some conditions; 


And whereas , the Land Owner of the said land as per the Government Policy had deposited Rs. 7,47,260 / 
towards the 50 % Government share of premium amount as per 5 % rate of the said lands prescribed in the Annual 
Statement of Rates (ASR ) for the year 2018-19 in the Government Treasury on 06-05-2019 through the Assistant 
Director of Town Planning , Nagpur Branch , Nagpur and remaining 50 % of the premium amount Rs. 7,47,260 / 
payable to the Planning Authority has been deposited with the Commissioner, NagpurMunicipal Corporation , Nagpur 
on 04-05-2019 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers confered on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Governmenthereby, sanctions the said Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification 
dated the 07-01-2000 as follows: 


In the Schedule of Modifications appended to the notification dated 7th January , 2000 sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry. 


ENTRY 


“ The area designated as Play Ground admeasuring 1289.48 Sq . Mt. on the South side of Plot No. 47 to 51 in 
approved layout in Khasara No. 157/1, 157/2 , 58 / 3,59 /2 , 59/3 , 54/2 and 55 ,Mouje Borgaon is deleted and included in 
Residential Zone , as shown on plan .” 


A copy of the Notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification , shall be 
available for inspection of the general public, in the office of the Commissioner, Nagpur Municipal Corporation , 
Nagpur during office hours on all working days for a period of one month . 


This Notification shall also be available on the Government web site - www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. P. SONARE, 


Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


